कृषि विभागाच्या seta योजनेंतर्गत 
मंजूर महा-अँग्रीटेक प्रकल्पास सन २०२२-२३ 
ते २०२४-२५ करिता मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ६ जून, २०२२. 


संदर्भ : 


१. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मातंसं २०१८/प्र.क्र.२५/कक्ष-३/३९, 
दि.२८ सप्टेंबर, २०१८. 


२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.२५०/११-अ, दि.१६ नोव्हेंबर, २०१८. 


३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४-अ, दि.०२ मार्च, २०१९. 


४. ई-गव्हर्नन्स विषयक उच्चाधिकार समितीच्या १४० व्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. १९ ऑक्टोबर, २०२० 


५. ई-गव्हर्नन्स विषयक प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त,दि. ९ नोव्हेंबर, २०२०. 


६. महा-अँग्रीटेक प्रकल्प आढावा बैठकीचे इतिवृत्त दि. २८ सप्टेंबर, २०२१. 


७. कृषि आयुक्‍तालयाचा प्रस्ताव क्र.सां.७/महाअँग्रीटेक/११०४१/२०२२, दि. २२ मार्च, २०२२. 


८. ई-गव्हर्नन्स विषयक उच्चाधिकार समितीच्या १५१ व्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि. २६ एप्रिल, २०२२ 
प्रस्तावना : 


सन २०१९-२० च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन 
राज्यातील पिक निहाय क्षेत्र अचूकपणे परिगणित करणे व लागवड केलेल्या पिकांचे आरोग्याचे सर्वेक्षण 
नियमित स्वरुपात करुन संबंधित पिकांचे काढणी पश्चात येणारे उत्पादनाचे अनुमान (yield estimate) 
काढण्यासाठी ३ वर्ष कालावधीचा महअँग्रीटेक प्रकल्पाची महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र 
(MRSAC) नागपूर यांनी नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC-ISRO) हेदराबाद व आयुक्‍त (कृषि) यांच्या 
सहाय्याने अंमलबजावणी करण्यास दि.०२/०३/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी 
होती. सदर शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या तीन वर्ष काळावधीकरिता रु.९५.३३ कोटी रक्कमेच्या प्रकल्प 
खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत सुरूवातीला उपग्रह छायाचित्रे खाजगी कंपनीकडून 
बाजारभावाने विकत घेण्याचे प्रस्तावित होते परंतु त्याऐवजी मोफ़त स्वरूपात उपलब्ध असलेला ओपन सोर्स 
डाटा प्रकल्पाकरिता वापरण्यात आला तसेच, अन्य बाबींवरील खर्चात बचत केल्यामुळे प्रकल्पांतर्गत मंजूर 
केलेल्या तरतुदीपैकी मोठ्या निधीची बचत होऊन मागील ३ वर्षांत या प्रकल्पावर रू. १०.०४ कोटी निधी 
खर्ची पडलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ई-गव्हर्नन्स विषयक उच्चाधिकार समितीच्या दि. १९ ऑक्टोबर, २०२० 
रोजी झालेल्या बैठकीत महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाचा बाबनिहाय खर्च सुधारित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


होता. सदर बैठकीत महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाच्या अनुषंगाने, कृषि विभागासाठी महा-आयटी, मुंबई येथे नवीन 
अँग्री टेक Go तयार करुन कृषि विभागाच्या विविध योजना व प्रकल्पांबरोबरच महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाचे 
विकसन व व्यवस्थापन महा-आयटी मुंबई यांच्याकडे हस्तांतरीत करणेबाबत व महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाच्या 
अखर्चित निधीमधून सदर अँग्री टेक सेल करिता ५० कोटी निधी वितरीत करुन त्यानुसार प्रकल्पाच्या 
सुधारित किंमतीचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे सादर करण्याचे समितीने निदेश दिले होते. सदर 
निदेशास अनुसरून MRSAC, नागपूर व महाआयटी, मुंबई यांनी सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या 
आगामी ३ वर्षांकरिता महा-अँग्रीटेक प्रकल्पास सुधारित किंमतीनुसार मुदतवाढ देण्याचा सुधारित प्रस्ताव 
आयुक्‍त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र. ७ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर केला होता. सदर मुदतवाढीच्या 
प्रस्तावास ई-गव्हर्नन्स विषयक उच्चाधिकार समितीच्या (HPC) दि.२६ एप्रिळ,२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या 
१५१ व्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली असून त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. महाअँग्रीटेक प्रकल्पास सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या तीन वर्षाकरिता रु.३०,३८,३५,२५४/- 
(अक्षरी रुपये तीस कोटी अडतीस लाख पस्तीस हजार दोनो चोपन्न रूपये फक्त) अंदाजपत्रकीय प्रकल्प 
किंमतीसह मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सन २०१९-२० मध्ये मंजूर केलेला बाबनिहाय 
अंदाजपत्रक व आगामी ३ वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या बाबनिहाय अंदाजपत्रकाचा तपश्नील परिशिष्ट - 
अ” मध्ये दर्शविलेला आहे. सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या टप्प्याकरिता मंजूर केलेल्या 
अंदाजपत्रकाचा बाबनिहाय तपशील परिशिष्ट-“ब” मध्ये दर्शविलेला आहे. 


२. महाअँग्रीटेक प्रकल्प हा कृषि विभाग, महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर, राष्ट्रीय 
सुदुर संवेदन केंद्र (NRSC), हैद्राबाद व महा-आयटी, मुंबई यांच्या सहकार्याने आयुक्‍त (कृषि) यांचेमार्फत 
राबविण्यात येईल, या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या संस्थांसोबत आयुक्त (कृषि) यांनी प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीबाबत बहुपक्षीय सामंजस्य करार करावा. 


३. या प्रकल्पांतर्गत उपग्रह छायाचित्रांच्या माहितीचे विश्लेषण करणे ही ।॥३5/७०,नागपूर व NRSC, 
हेद्राबाद यांची संयुक्‍त जबाबदारी राहील आणि महा-आयटी, मुंबई या प्रकल्पाकरिता सिस्टीम इंटिग्रेटर 
(System Integrator) राहील व ते प्रकल्पाकरिता सॉफ्टवेअर विकसन, होस्टींग व देखभाल इ. बाबींची 
जबाबदारी पार पाडतील. प्रकल्पातील सहभागी संस्थांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या परिशिष्ट - “क” प्रमाणे 
असतील तथापि, प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार त्यात बदल करण्याची आयुक्‍त (कृषि) यांना मुभा राहील. 


४. प्रकल्पांतर्गत हाती घ्यावयाचे विविध मोड्युल्स व त्यांचा तपशील परिशिष्ट “ड” प्रमाणे राहील, सदर 


मोडयुल्सकरिता महा-आयटी, मुंबई यांचेकडून आयुक्‍त (कृषि) यांनी प्रणाली (Geo-Portal) विकसित 


करुन घ्यावी. याशिवाय या प्रणाळीचा वापर करुन त्याआधारे सर्व विविध योजनांची विशोषत: पिकनिहाय 
लागवडीचे क्षेत्र व पीक परिस्थितीचा अचूक अहवाल सादर करणे, पीक कापणी प्रयोगाचे प्रभावीपणे 
नियोजन करणे, शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविलेल्या क्षेत्राची पडताळणी करणे, किमान महसूल मंडळ 
स्तरापर्यंत सर्व प्रमुख खरीप व रब्बी पिकाकरिता क्षेत्र सुधार गुणांकाचे निर्धारण करणे, पिकाचे योग्य 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


१० 


११, 


नियोजन करणे व कापणी पश्चात येणाऱ्या उत्पादनाचे सुयोग्य नियोजन करणे, शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला 
व मार्गदर्शन करणे, इ. संदर्भात तात्काळ अंमलबजावणी करुन सर्व अपेक्षित उद्दिष्टांची पूर्तता होत 
असल्याची आयुक्त (कृषि) यांनी वेळोवेळी खातरजमा करावी. 


. महाअँग्रीटेक प्रकल्प विहित उद्दीष्टनिहाय प्रगतीपथावर राहण्याकरिता व सहभागी संस्थांमध्ये योग्य तो 


समन्वय राखण्याकरिता सहभागी संस्थांनी समन्वय अधिकारी नेमावेत व महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत 
सहभागी संस्थांनी प्रकल्पांतर्गत उद्दिष्टनिहाय करावयाच्या दैनंदिन कामकाजाचे नियोजन व झालेल्या 
कामकाजाचे संनियंत्रण सुलभपणे करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणालीचा 
(Project Management Tool) वापर करावा. 


. सहभागी संस्थांच्या विहित उदीष्टांबाबत झालेल्या प्रगतीचा नियतकाळीक आढावा घेण्याकरिता व 


प्रकल्पाचे संनियंत्रण करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प संनियंत्रण समिती 
स्थापन करण्यात येत आहे. सदर समितीतील सदस्य व समितीची कार्यकक्षा परिशिष्ट -इ मध्ये नमूद 
करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची गती राखण्याकरिता आवश्‍यकतेनुसार अध्यक्ष, प्रकल्प संनियंत्रण 
समिती तथा आयुक्‍त (कृषि) यांनी समिती सदस्यांसोबत बैठका घ्याव्यात तथापि, सदर समितीची दर 
महिन्याला किमान एक बैठक घेण्यात यावी. 


. प्रकल्पांतर्गत सहभागी संस्थांनी त्यांना आवश्‍यक असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाची शैक्षणिक पात्रता, 


अनुभव व आवश्‍यक Pied इ. बाबी निश्चित करुन त्यास प्रकल्प संनियंत्रण समितीची मान्यता घ्यावी, 
सदर मान्यतेनंतर संबंधित संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार महा-आयटी, मुंबई यांनी तांत्रिक मनुष्यबळ 
पुरवावे. 


. प्रकल्पाच्या यडास्वीतेकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांनी वेळोवेळी दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार संचालक, 


MRSAC, महा-आयटी व NRSC यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकारी / कर्मचा-यांच्या कामाचे नियमित 
पर्यवेक्षण करुन कामकाज विहित मुदतीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


. वनामती, नागपूर येथे Digital Lab मध्ये कार्यरत असलेल्या मनुष्यबळाच्या कामकाजाचे संचालक, 


MRSAC यांनी नियमितपणे पर्यवेक्षण करावे व कामकाजाची अपेक्षित गती राखली जाईल याबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


.वनामती, नागपूर येथे महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाकरिता Digital Lab कार्यान्वित करण्यात आली असून तेथे 


कार्यरत असलेल्या मनुष्यबळास वनामती संस्थेतील सामुदायिक सुविधांचा (वाहनतळ, अतिथीगृह, 
सभागृह, कॅन्टीन इ.) वापर करु द्यावा. 


सन २०२२-२३ पासून महा-अँग्रीटेक प्रकल्पावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली प्रति वर्ष मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र- डी. ७ 


३४५१ - सचिवालय आर्थिक सेवा 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


०९०, सचिवालय (०२) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 


(02)(08) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी (कृषि) (कार्यक्रम) (३४५१२७८२) 
१७, संगणक खर्च 


१२.महा-अँग्रीटेक प्रकल्पातील सहभागी संस्थांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध होण्याकरिता आयुक्‍त 
(कृषि) यांनी शासनास वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करावा व सदर निधी खर्च झाल्यानंतर आयुक्त (कृषि) यांनी 
एकत्रित उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०६१५१०११०७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPT., postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa6208 
5c34db6bfd8c, 


pseudonym=1CC019CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A95F 
2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 


Date: 2022.06.06 15:12:27 +05'30" 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महा-आयटी, मुंबई, 
७. संचालक, महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर, 
८. संचालक, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर (NRSC), हैद्राबाद, 
९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०.संचाळक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११.मुख्य सांख्यिकी कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२.प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
१३.प्रधान महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
१४.निवड नस्ती (कार्यासन १४-ओ) 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाकरिता मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमत 


(Amount in Rs.) 


परिशिष्ट अ 


S.N. Particulars FY 2019-20 To 2021-222 Esti 
Approved Actual 1. stimates 
Esti E ‘ (FY 2022-23 to 2024-25) 
stimates xpenditure 
1 | Software (Upgradation of Image 8,00,96,800 | 1,57,98,161 3,64,72,444 
processing software & new GIS 
license) 
2 | Software/Mobile application 4,00,00,000 10,84,128 NIL 
development (Dashboard, Geo-portal, 
Integration with other apps) 
3 | Hardware (workstations + Computer 68,02,000 76,72,950 90,34,777 
peripherals) 
4 | Cloud Infrastructure (Data Storage 12,00,00,000 NIL NIL 
Solution) 
5 | Communication (lease line, EPBX, 1,53,00,000 8,48,914 33,20,000 
SMS gateway) 
| Satellite Data Cost + UAV Drone 38,00,00,000 66,15,930 18,00,000 
costing 
7 | Manpower + Scientific Project 10,40,40,000 | 3,40,26,267 NIL 
execution cost to NRSC-ISRO 
Pe Satellite data pre-processing 18,00,000 NIL NIL 
(outsourced) 
as Administrative Cost, Travel, 80,00,000 96,71,345 87,00,000 
Stationary, report, system utilization, 
10 | Physical Office Infrastructure (civil 1,92,00,000 | 2,46,61,079 50,04,000 
work, IT infra, Electric, water, 
security, rent) + VANAMATI lab 
recurring exp. 
11 |Data Storage Solutions NIL NIL 2,58,96,000 
12 |Computer Peripherals / Accessories NIL NIL 27,39,000 
13 JUVA/ Drone Data (Need based) NIL NIL 1,50,00,000 
14 |Manpower (Nagpur, Pune & NRSC, NIL NIL 5,61,64,080 
Hyderabad) 
15 |Scientific & Technical Project NIL NIL 1,50,00,000 
Execution Cost to NRSC, Hyderabad 
16 |Manpower Cost (MahalT) NIL NIL 6,61,77,702 
17 |Open source software Library NIL NIL 1,25,07,528 
subscription charges 
18 |Cloud server - Production and NIL NIL 4,60,20,000 
Development environment 
Total 95,34,38,800 | 10,0378,774 30,38,35,531 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


परिशिष्ट ब 
महा-अँग्रीटेक प्रकल्पासाठी मंजूर बाबनिहाय अंदाजपत्रक (सन २०२२-२३ ते २०२४-२५) 


(Amount in Rs.) 
Item wise approved Cost Estimates for MahaAgriTech Project 


COMPONENTS FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 


MRSAC 


(lee ee eet 2,25,44,036|  69,64,204] 69,64,204] 3,64,72,444 
Processing license up-gradation) 


2 54,66,488 17,84,14 17,84,14 90,34,770 
3 |Data Storage Solutions 1,56,00,000 51,48,000 51,48,000|  2,58,96,000 


peuple «ene 16,50,000 5,44,500|  5,44,500] 27,39,000 
Accessories 


5 20,00,000 6,60,000 6,60,000 33,20,000 
16 | Satellite Data (need based) 6,00,000 6,00,000 6,00,000 18,00,000 
UVA / Drone Data (Need based) 50,00,000]  50,00,000| —50,00,000] —_1,50,00,000 


Manpower (Nagpur, Pune 
1 1 4 2 1,2 1,64 
& NRSC, Hyderabad) ,69,68,000|] 1,86,64,800 05,31,280| 5,61,64,080 


Scientific & Technical Project 
Execution Cost to NRSC, 50,00,000 50,00,000} 50,00,000) = 1,50,00,000 
Hyderabad 

7 baa कलत aeae tabi 29,00,000|  29,00,000} 29,00,000}  87,00,000 
workshop, project handling etc. 


Digital Lab at VANAMATI 

Recutnte Expenses (Rent 16,68,000 16,68,000| 16,68,000 50,04,000 
Taxes, Water, Electricity, 

Security) 


MAHAIT 


2 3,24,95,202 | 1,63,19,226 | 1,73,63,276| 6,61,77,702 


Opemsouree Solty ane Aurary 41,69,176 41,69,176 | 41,69,176|  1,25,07,528 
subscription charges 


RE Ser ब वागाव यती 1,53,40,000 | 1,53,40,000 | 1,53,40,000) 4,60,20,000 
Development environment 


13,14,00,902 | 8,47,62,047 | 8,76,72,577| 30,38,35,524 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


परिशिष्ट - क 


Responsibilities of Participating Agencies in the MahaAgriTech Project 


S.N. Participating Agency Responsibilities 
1 | Maharashtra Remote Sensing |e MRSAC shall handover the mobile application with 
Application Centre source code, developed under MahaAgriTech project to 
(MRSAC), Nagpur the Development team under AgrilTCell. 


e Maintenance of Digital Lab at VANAMATI, Nagpur. 

e Crop acreage estimation for major Kharif & Rabi crops 
at revenue circle level. 

e Mapping of fruit orchards using high resolution open 
source data. 

e Field visit & need based field data collection. 

e Co-ordination with other Institutions. 


2 | National Remote Sensing e Development of indices and information products for 
Centre (NRSC), ISRO, crop monitoring, drought assessment modules 
Hydrabad e Undertake the analysis for crop yield estimation based 


on different models and methods (R&D component) 

e Generation of special indices and their interpretation for 
crop surveillance 

७ Development of feasible information products for crop 
insurance applications 

e Technical Support to the entire project along with 
MRSAC 

e Training and capacity building to the Department of 
Agriculture and other stake holders 

e Co-ordination with other Institutions. 


3 | Maharashtra Information e Create / establish Hardware/Software setup for 
Technology Corporation Ltd. MahaAgriTech project on Cloud. 
(MahalT), Mumbai e To develop Geo-portal using Open Source software 
architecture. 


e To create a database on posture SQL and import all 
database supplied by MRSAC and from other projects. 

e MahalT shall take over the Geo-portal activity 
development activity such as enhance of exiting and 
development of new activities, as identified by 
Agriculture department from time to time. 

e Gather requirement of different verticals in Agriculture 
department and create an integrated Geo-portal for 
Agriculture department. 

७ Develop Mobile Applications required under the 
project. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


S.N. Participating Agency Responsibilities 


e Integrate all the IT applications that are in Operations 
with Agriculture Department with MahaAgriTech 
platform. 

e Development of automation modules in consultation 
with NRSC and MRSAC. 

७ Development of modules and integration of services as 
desired by Agriculture Department. 

e Training and Capacity Building on developed geo- 
portal, mobile app for Agriculture department. 


Co-ordination with other Institutions. 


| Commissionerate of e Field data collection. 
Agriculture, Department of | e Advisory generation by coordinating with SAU 
Agriculture experts. 


e Supply of all secondary data for the project. 

e Undertake geo tagging of assets under multiple 
schemes using mobile apps and providing this data to 
the Project 

e Interacting with MRSAC, NRSC for realization of 
project. 

e Interacting with NIC, IMD and State Department for 
developing the project. 

e Validation of deliverables and feedback. 

e To constitute project Management and coordination 
Unit (PMCU) and convene periodic meetings. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


परिशिष्ट “ड 
प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित मोडयुल्स 
SN MODULES SUB-MODULE OBJECTIVES 
Collection of several crop information (including 
intercrops, onion, fruits, fodder) like crop, 
variety, irrigation source, crop sowing & 
harvesting dates, field photos, etc. 
1.1 Ground a : ; 
Tithing Cee application may be integrated wile 
गोव्यात this module and the CROPSAP ground truthing 
(GT) locations identified by the field staff at 
village level and its related data may be used for 
crop mapping. 
Data may be captured through crowd sourcing 
] CROP Processing of high / medium resolution satellite 
MAPPING 1.2 Satellite Image | data for providing all required output minimum 
up to circle area under this project. 
Using robust machine learning algorithm and the 
crop signature, the crops are to be mapped 
minimum up to circle area for all major crops 
including onion, orchards. 

1.3 Crop Mapping | To use crop mapped data to apply area correction 
factor under PMFBY by assessing actual sown & 
insured area as per satellite data against the area 
for which insurance premium is paid for the 
claimed area (as and when required basis). 
Periodic satellite and weather (Mahavedh) data 
derived vegetation indices (NDVI, NDWI, VCI, 

2.1 Crop Health | MAI etc) minimum up to circle area. 

Monitoring Existing CROPSAP application may be 
integrated to leverage the surveillance system and 

2 CROP providing agro advisories. 
* |SURVEILLANCE MAHAVEDH - AWS data related to rainfall, dry 

2.2 Crop Water pd , ‘ 

हाच spe temperature, humidity, टि moisture to 
identify crop stress due to water/soil/weather etc. 
ee SORE Oe Drone / satellite may be used to assess localized 
Damage ie eee 
को calamities.(need based application) 
sie Laeger Planning of CCE sample smartly by studying the 
CROP YIELD & Planning of Crop mie 
3. | PRODUCTION तार crop cst pyar Panera (homogeneous | / 
ESTIMATION गि व ली ॥घव०2०0005) identified through _ satellite 
: imageries for PMFBY scheme 
(CCE) Sampling 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ ओ 


SN MODULES SUB-MODULE OBJECTIVES 
Estimation of crop yield using crop health, 
3.2 Crop Yield | various indices, soil moisture, different stress 
Estimation levels (temp, humidity etc.) and other parameters. 
This is to be compared with the historical data. 
3.3 Seasonal Crop | Satellite based crop acreage and field CCE to 
Production estimate the accurate seasonal crop production at 
estimation least up to circle area. 
da Sowing Deviation in sowing pattern शि be analyzed by 
Atel sence integrating the historical satellite data and various 
weather parameters. 
Integration of existing MahaMADAT and 
4.2 Drought Mahavedh applications for monitoring of the 
Analysis drought minimum up to circle area on the basis of 
parameters given by GOI. 
Land suitability for alternate land use may be 
4.3 Alternate Crop | analyzed using various parameters (topography, 
Suitability soil type, weather, irrigation facility etc.) 
Analysis for | Existing application of soil health card, 
4. PREDICTIVE Crop Planning | watershed, groundwater availability etc may be 
ANALYSIS integrated. 
4.4 Early Season High resolution data with high repeativity helps 
to identify and forecast the early season crop 
Crop Acreage : ae : 
Raion sown area which helps in implementing the 
departments contingency plan within a season. 
4.5 Optimum Soil health card may be integrated with latest 
Fertilizer cadastral data may help in providing optimum 
Recommendation| recommendation of fertilizers. 
4.6 Potential / 
favourable Area | Assessment of Potential / favourable area for 
for Kharif & | Kharif and Rabi sowing before start of the season 
Rabi Sowing 
Agri-commodity market analysis based on the 
AGRI- ; : : : 
5, | MARKET 5.1 Agni विकल inputs provided by the marketing department. 
ANALYSIS Analysis Warehouse storage capacity / warehouse 
locations. 
6.1 Ground Truth shi licati f ieee वि d 
ग Application 
की 6.2 णत | CCE Customized CCE mobile application integrated 
न AGRICULTURE व 03000 with to provide better CCE planning & execution. 
(Various 6.3 Grievance Bridging gap between all the stakeholders and 
applications to be Redresal System | bringing transparency. 
integrated / 6.4 Application for Increased farm productivity and ease of doing 
developed which र <open agriculture can be achieved by mobile application 
that provides farmers timely information about 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


Government 


SN MODULES SUB-MODULE OBJECTIVES 
can support discussion weather, crop health, disease probability, 
stakeholders forum fertilizer recommendations, warehouse locations, 
for the ease of market rates, procurement centers etc. 
agriculture 65 Web-Dashboned Dedicated portal along with dashboards to get 
governance & fe. tes Sete better insights of the analysis done using the data 
digital farming) generated under the project and its comparison 


with the historical data. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०२२/प्र.क्र.८८/१४ A 


परिशिष्ट “इ” 
महा-अँग्रीटेक प्रकल्प संनियंत्रण समिती रचना 
अनु.क्र. पदनाम पद 
कितो आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे अध्यक्ष 

२  । व्यवस्थापकोय संचालक, महा-आयटी, मुंबई सदस्य 

3. | संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केद्र, (MRSAC), नागपूर सदस्य 

8 । ग्रुप डायरेक्टर, अँग्रीकल्वरल सायन्सेस अण्ड अँप्लीकेडान्स ग्रुप, सदस्य 
एनआरएससी-इस्रो, हेदराबाद. 

५ | संबंधित सह सचिव/ उप सचिव , कृषि व पदुम विभाग , मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 

९ | मुख्य सांख्यिको, कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 

| ao | 0 | समन्वय अधिकारी (ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा : 
१. प्रकल्पाची विहित उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता सर्व सहभागी संस्थांसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन 
प्रकल्पाचा सर्वकष आढावा घेणे. 
२. प्रकल्पातील सहभागी संस्थांच्या कामकाजात समन्वय राखण्याकरिता संबंधितांना योग्य ते 
दिशानिर्देश देणे. 
३. प्रकल्पाच्या प्रगतीचा त्रैमासिक अहवाल शासनास सादर करणे. 
४. अर्थसंकल्पीय तरतूदीचा आराखडा मंजूर करणे. 
५. प्रकल्पाकरिता सहभागी संस्थांनी प्रस्तावित केलेल्या मनुष्यबळाच्या मागणीस मंजूरी देऊन 
विहित मुदतीत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता घेणे. 
६. प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार बैठकीस विशेष सदस्य आमंत्रित करणे. 


KKKKKKK 


पृष्ठ १२ पैकी 92 


